सहायक आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या स्वविनंतीने बदल्या-२०२० 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: बदली-२०२०/प्र.क्र.५९ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
४ था मजला, (रु.नं.४३५), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २७ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या.१२, 
दि.०७.०७.२०२० व दि.२३.०७.२०२० 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) च्या तरतूदीनुसार तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने सहायक आयुक्‍त,गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ मध्ये 
दर्शविलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याचे कार्यरत असलेले बदलीने द्यावयाचे कार्यालय 

पदनाम कार्यालय 

षि श्री.सं.पा.चाटे, जिल्हा कौडाल्य विकास, रोजगार | जिल्हा कौडाल्य विकास, रोजगार 
सहायक आयुक्‍त व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ।व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 

नाशिक जालना (रिक्‍्तपदी) (स्वविनंती) 

२. | श्रीम.अनिसा जिल्हा lated विकास, रोजगार | जिल्हा कौड़ाल्य विकास, रोजगार 
ला.तडवी, व उद्योजकता मार्गदर्शन व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
सहायक आयुक्‍त केंद्र,जळगावं नाशिक (श्री.चाटे यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणाऱ्या पदी) (स्वविनंती) 

३. _ श्री.वि.रा.रिसे,सहाय | जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार | जिल्हा alates विकास, रोजगार 
क आयुक्‍त व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ।व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 

गोंदिया नंदुरबार (रिक्‍तपदी) (स्वविनंती) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांनी नेमणूकीच्या ठिकाणी 
तातडीने रुजू करुन घेवून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेडा PATH: बदली-२०२०/प्र.क्र.५९ /प्रशा-२ 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या विनंती बदल्या असल्यामुळे त्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरीता महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ नुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०११२७१७१८३३१८०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरी 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Santosh Vithal ६५ ण प णी 


2.5.4. -a575 1 ffedbbOOSfdff34ab6ac 1f8319d061483d7d35e20f744e25 136 
0f7920a, 
serialNumber=ecf4a9abe84c70de989¢3669424c 1 2b6cadch583d500fe489ce 
8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 

Date: 2020.12.01 15:08:03 +05'30' 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.राज्यमंत्री, Hey विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
४. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता महाराष्ट्र राज्य 

५. संबंधित उप आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. संबंधित सहायक आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता (आयुकक्‍तालयामार्फत) 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 
८ 
९ 


. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 
. निवडनस्ती/प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


